बांगलादेशचे आव्हान 
वसंत पळशीकर 


बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यजढ्याची पार्श्वभमी स्पष्ट करणारी बरीच पस्तके गेल्या चारपाच महिन्यांत 
बाजारात आली आहेत. त्यांपैकीच हे एक पस्तक. इतरांच्या तलनेने हे कितपत उजवे आहे हे सांगता 
येत नाही. कारण इतर पस्तके प्रस्तत समीक्षकाने पाहिलेली नाहीत. पण, स्वतंत्रपणे, हे एक चांगले 
प्स्तक आहे. यात सात जणांचे लेख आहेत. 'स्टेट्समन' दैनिकाचे भतपर्व संपादक श्री. प्राण चोप्रा 
यांची विवेचक प्रस्तावना आहे. हार्वर्डच्या तीन अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांनी ज्ञांनौ लिहिलेले, पर्व पाकिस्तानचे 
शोषण होत आले आहे व स्वतंत्र बांगलादेश होणे अपरिहार्य व इष्ट आहे अशा निष्कर्षाप्रत येणारे एक 
टिपणही परिशिष्ट म्हणून समाविष्ट केले आहे. पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन 
करण्यात ज्यांचा वाटा होता असे हे तिघे असल्याने या टिपणाला विशेष महत्त्व आहे 


पाकिस्तानची निर्मिती स॒विचारापेक्षा अविचारापोटी, माथेफिरू उन्मादापोटी झाली व त्यामळे देशाच्या 
दोन टोकांत विभागल्या गेलेल्या, वांशिक व सांस्कतिकदृष्ट्या सर्वस्वी भिन्न अशा दोन लोकसमहांचे 
मिळून एक एकात्म राष्ट्र कसे घडविता येईल याचा फारसा विचार मस्लिम लीगच्या नेत्यांनी केला 
नाही, ही गोष्ट शिशिर गप्ता यांनी 'फ्रॉम पार्टिशन ट॒ याह्या खान' या त्रेखात स्पष्ट केल्ली आहे 
त्याचप्रमाणे, मस्लिम लीगचे पुढारीपण मस्लिम अल्पसंख्य असलेल्या प्रांतांतील मंडळींकडे होते 
कारण मस्लिम लीगची उभारणी याच प्रांतामधून प्रामख्याने झाली होती. पाकिस्तानात आज सामील 
असलेल्या प्रदेशातील मस्लिम राजकारणी हे नंतर, लोकमताच्या दबावाने मस्लिम लीगमध्ये खेचले 
गेले. अर्थ असा की, पंजाब, सिंध, वायव्य सरहद्द प्रांत, या भागांतील पुढारी व बंगालचे मस्लिम 
पढारी यांच्यांत परस्पर सोहार्ट, सामंजस्य व एकात्मता कधी निर्माण झालीच नव्हती. भाषा 
समाजजीवन, संस्कती, इ. घटकही त्यादृष्टीने अनकल नव्हते. त्यामळे, पाकिस्तानच्या 
निर्मितीनंतर जेव्हा स्वाभाविकपणे प्रादेशिक श्रेष्ठींच्या हाती राजकीय व शासकीय नेतत्व आले तेव्हा 
पाकिस्तानच्या एकात्मतेवर असह्य ताण पडला. लष्कर, उद्योगधंदे, व्यापार, सनदी नोकर, या सर्व 
क्षेत्रांत पश्‍चिम पाकिस्तान व पर्व बंगाल यांमध्ये काही समतोल असता तर एकात्मता टिकवन धरणे 
सोपे गेले असते. पण या क्षेत्रात पश्‍चिम पाकिस्तानवासी मंडळींचे इतके प्राबल्य होते की, इतर सर्व 
प्रकारच्या सत्तेमळे राजकीय सत्ताही पश्‍चिम पाकिस्तानी मंडळींच्या हाती केंद्रित झाली आणि 
पाकिस्तानात लष्करी अधिकारी - सनदी प्रशासक - उदयोगपती यांची एक गटशाही अस्तित्वात 
आल्री. या गटशाहीच्या निर्मितीची पार्श्वभमी, त्यामागील राजकीय व समाजशास्त्रीय कारणे 
याविषयींचे शिशिर गप्तांचे विवेचन संपर्ण समाधान देत नाही. पण या गटशाहीच्या कारकीर्दीचा 
इतिहास त्यांनी आटोपशीरपणे दिला आहे. त्यावरून १९५४ सालरापासूनच पश्‍चिम पाकिस्तान व पूर्व 
पाकिस्तान याच्यांत दरी निर्माण झाल्याचे व ती दिवसेंदिवस रुंदावत गेल्याचे दिसून येते 


मोहम्मद अयूब यांचा 'फ्रॉम मार्शन लॉ ट॒ बांगलादेश' हा लेख बांगलादेशची शोकांतिका उघड करतो 
शोकांतिका म्हणण्याचे कारण असे की, त्यात एक अटळपणा होता. म्हणजे असे की, १९७० च्या 
निवडणकांमध्ये अवामी लीगने नॅशनल असेंब्लीमध्ये निर्णायक बहमत मिळण्याएवढ्या जागा 
जिंकल्या नसत्या तर पश्‍चिम पाकिस्तानातील राजकीय शक्‍तींबरोबर हातमिळवणी करून केंद्रात 
सत्ताधारी होण्यासाठी तित्रा आपल्या स्वायत्ततेच्या मागणीला म्रड घालावी लागली असती व त्या 
भागिदारीतन कालांतराने एकात्म पाकिस्तानची निर्मिती होऊ शकत्री असती. पण निवडणुकांमध्ये 
१६७ पैकी १६५ जागा जिंकल्याने नॅशनल असेब्लीत बहमत मिळाले व मग स्वायत्ततेच्या सहा कलमी 
मागण्यांना म्रड घालण्यासाठी राजकारणी समर्थने उरल्रे नाही. शेख मजीबर रहमान यांना 
लोकशाहीच्या रीतीप्रमाणे पंतप्रधानपद दिले असते तरी, संपूर्ण पाकिस्तानची धरा खांद्यावर 
असल्याने त्यांना आपल्या, केवळ पर्व बंगालचे नेते म्हणन केलेल्या मागण्यांचा फेरविचार करावा 
लागला असता. पण पाकिस्तानच्या केवळ एकाच भागातील पक्षाच्या हाती केंद्रीय सत्ता देण्यास 
लष्करी अधिकारी, उद्योगपती, प्रशासक यांच्या गटशाहीचा तसेच पश्‍चिम पाकिस्तानातील प्रमुख 


पढारी भटटो यांच्यासकट सर्व राजकीय पक्षांचा विरोध होता. पढची शोकांतिका त्यामळे अटळ ठरली 


तरीही एक मनात येऊन जाते. शेख मजीबर रहमान यांची मत्सददेगिरी कनी पडली नसती तर 
पाकिस्तानच्या इतिहासाला वेगळे वळण मिळाले असते. भटटोंच्या पक्षाखेरीज इतर पक्षांशी 
विशेषतः पख्तन व बलची गटांशी हातमिळवणी करून त्यांनी राजकारण केले असते तर? कारण 
अखेरीस शेख मजीबर रहमान यांच्या बाजला पश्‍चिम पाकिस्तानातील कोणीच उभे राहिले नाही 
इतकी त्यांची मागणी एका टोकाची होती, ही गोष्टही अय्‌ब यांच्या लेखातून स्पष्ट होते 


इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड अ£नॅलरिसिस'चे कर्नल रामराव व ब्रिगेडियर सहानी 
यांचे लष्करी कारवाई व तिचे परिणाम यांविषर्यीचे लेख माहितीपूर्ण आहेत. पण ते, साहजिकच, आता 
काहीसे शिळे झाले आहेत. हीच गोष्ट डॉ. सेनगृप्ता यांच्या लेखाची आहे. पश्‍चिम पाकिस्तानने पर्व 
पाकिस्तानची पिळवणूक पद्धतशीरपणे कशी केली हे त्यांनी तपशीलवार दाखवन दिले आहे. स्थूल 
मानाने ही गोष्ट सर्वांच्या आता परिचयाची आहे. तपशील व बारकावे जाणू इच्छिणान्यांसाठी त्यांचा 
लेख आजहि उद्बोधक आहे. 


व्ही. पी. दत्त यांनी भारत व पाकिस्तान यांच्या संबंधींचे, अमेरिका, रशिया व चीन यांचे धोरण १९४७ 
पासून आजवर कसे राहिले, त्यात स्थित्यंतरे कशी घडून आली, व या राष्ट्रांच्या धोरणामागील 
भूमिका काय ते व्यवस्थितपणे स्पष्ट केले आहे. आपल्या प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध तोल साधण्यासाठी 
म्हणून करावयाच्या राजकारणाचा एक भाग म्हणूनच त्यांनी या उपखंडातल्या राजकारणाचा विचार 
केला; त्यातही, भारत अशा शीतयुद्धात्मक राजकारणाविषयी उत्साही नाही हे पाहिल्यावर 
पाकिस्तानवर अमेरिकेने आपले तक्ष केंद्रित केले, आणि अमेरिकेच्या (व पढे चीनच्या) प्रभावापासून 
मक्‍त' करण्यासाठी रशियाने पाकिस्तानचा अननय केला, इत्यादी सरस आणि चमत्कारिक गोष्टी 
नजरेसमोर येतात 


पर्व बंगालमधील स्वातंत्र्ययुदधाचे पडसाद पश्‍चिम पाकिस्तानात उठत आहेत का हा एक महत्त्वाचा 
प्रश्‍न आहे. शेवटी या य॒द्धाने पश्‍चिम पाकिस्तानी जनतेच्या लोकशाही आकांक्षादेखील धळीला 
मिळाल्या आहेत. पख्तनी, बलची व सिंधी जनतेलाही स्वायत्तता हवी आहेच. १९६५ साली 
भारताबरोबर झालेल्या यदधाच्या वेळी जनता जेवढ्या एकदिल्राने शासनाच्या पाठीशी उभी होती 
तेवढी ती आज नाही हे सोदाहरण देवन बेखिनाथ यांनी आपल्या 'ट्रेमर्स इन वेस्ट पाकिस्तान' या 
लेखात स्पष्ट केलरे आहे. पश्‍चिम पाकिस्तानी उद्योगधंद्यांना पर्व पाकिस्तानची बाजारपेठ निर्णायक 
महत्त्वाची होती, ती हकमी होती व म्हणन, या य॒द्धाने ती बाजारपेठ हातची गेल्याने काही उद्योगांवर 
मंदीचे संकट कोसळेल व त्यातन औदयोगिक अशांतता माजेल हे डॉ. सेनगप्तांनी स्पष्ट केत्रे आहे 
तेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. भारताविरुद्ध लष्करी मोहीम काठून या असंतोषाला अन्य दिशेने वाट 
काटून देण्यात पश्‍चिम पाकिस्तानी राज्यकर्ते या वेळी यशस्वी होणार नाहीत ही एक शभ गोष्ट आहे 


प्राण चोप्रा यांची प्रस्तावना सर्व लेखांना एका सत्रात ओवण्याचे काम करते. आपल्या प्रस्तावनेत 
शेवटी त्यांनी भारत सरकारच्या निष्क्रियतेबददल टीका केली आहे. आज, सहा महिन्यांनंतर, भारत 
सरकारच्या संयत घोरणाचे, दूरदर्शी राजनीतीचे अनुकून परिणाम दिसून येत असल्याने या टीकेची 
वैय्यर्थशता उघड होते. मार्च-एप्रिलनमध्ये भारत सरकारने हस्तक्षेप केला असता तर पाकिस्तानच्या 
'भारताने हा सर्व बनाव घडवन आणला' या आरोपावर जगाने विश्‍वास ठेवला असता. आज 

बांगलादेशचा स्वातंत्र्यनढा सच्चा आहे, पाकिस्तानी लष्करी राजवटीचे वर्तन निंद्य आहे आणि 
भारताविरुद्धचा कांगावा साफ खोटा आहे, या गोष्टी जगन्मान्य झाल्या आहेत. स्वातंत्र्ययद्धास 
भारताने आता मदत दिल्यास त्यातून भलता-सलता अर्थ कोणी काढणार नाही. तसेच, १ कोट लोक 
स्वदेश सोडून पळाले आहेत व त्यांनी परत जावे यासाठी अवश्यक ती कारवाई करण्याचा भारताला 
अधिकार आहे, ही गोष्टही मान्य होण्याच्या मार्गावर आहे 


हे एक संग्राह्य प्स्तक आहे. पण त्याची किंमत केवळ सधनांनाच परवडण्याएवठी आहे. याचे मराठी 
भाषांतर रुपयाभरात उपलब्ध करून दिले असते तर प्रकाशकांनी बांगलादेशच्या संदर्भातले आपल्रे 


कर्तव्य पार पाडले असे म्हणता आले असते. तशी संधी पॉप्युलरच्या भटकळांना अजूनही आहे. 


